धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
कार्यालयाच्या स्थायी अग्रीम रकमेत वाढ 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी ११२१/१०८/(७०/२१)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० एप्रिल, २०२१. 


वाचा:- (१) विधि व न्यायविभागाचा आदेश क्र. १०५३७२, दि. २१.०७.१९७६ 
(२) धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. १४१६/२०२१, 
दि. १९.०३.२०२१. 
(३) धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अंदाजशाखा/१६६५/२०२१, 
दि. ०८.०४.२०२१. 


शासन निर्णय - 

धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या कार्यालयासाठी वाचा येथील अ.क्र. १ 
येथील आदेश क्र. १०५३७२, दि. २१.०७.१९७६ नुसार रु. १५०/- इतकी रक्कम स्थायी अग्रीम 
म्हणून मंजूर करण्यात आली आहे. धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाच्या दैनंदिन कामकाजादरम्यान 
अत्यावश्‍यक बाबींवरील किरकोळ खर्च भागविण्यासाठी रु. १५०/- इतकी स्थायी अग्रनीमाची 
रक्‍कम ही अत्यल्प असल्याने, वाचा येथील अ.क्र. २ व ३ येथील पत्रान्वये स्थायी अग्रीमाच्या 
रकमेत वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावाच्या 
अनुषंगानेधर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाच्या स्थायी SAP रकमेत वाढ करण्याबाबतची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला , उपविभाग १ मधील नियम क्र. ५६ 


मधील अट क्र. २ नुसार विभाग प्रमुखासाठी स्थायी अग्रीम शासन मंजूर करील व अट क्र. ५ नुसार 


शासन निर्णय दि. ८.५.२०१४ नुसार प्रशासनिक विभागास महाळेखापाल यांच्या सल्ल्याशिवाय 


खुद्द विभागासाठी व विभाग प्रमुखाच्या कार्यालयासाठी रु. ५०००/- पर्यंतची स्थायी अग्रनीमाची 


रक्‍कम निश्चितकरण्याबाबतचे प्राधिकार आहेत. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयासाठी रु. १५०/- 


इतकी स्थायी अग्नीमाची रक्‍कम अत्यल्प असल्याने, शासन निर्णय दि. ८.५.२०१४ नुसार 


प्रशासनिक विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात धर्मादाय आयुक्त कार्यालयासाठी रु. ५००० /- 


इतकी स्थायी अग्नीमाची रक्‍कम निश्चित करण्यास या आदेझाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी ११२१/१०८/(७०/२१)/कार्या-१७. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२०१२२२२५२३३१२असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Nitin Virsen 
Jiwane 


Digitally signed by Nitin Virsen Jiwane 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
Depai 
2. 


‘ode=400032, st=Maharashtra, 

.5.4.20=eaafa! '5b995089773c42d6ed2475cd061a337b724d 
471400fbcfb074e051, 
serialNumber=38da45fc1 82de9210d4220cd41371018a4d6f00892 
e5d1478cba841 3afb06c03, cn=Nitin Virsen Jiwane 

Date: 2021.04.20 12:41:46 --05'30' 


(नितीन fa जिवने) 


विधि सल्लागार-नि- सह सचिव 


प्रति- 


१) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१ , मुंबई. 


२) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


४) धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई. 


) 
) 
3) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


५) कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


